महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्र क्र. कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोळ-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९. 


विषय :- शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण-०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०१९, यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत. 


संदर्भ :- शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण-०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक 
१५.११.२०१९. 


शुद्धिपत्र. 

शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण-०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०१९, यामधील परिच्छेद 3 Helles तक्त्यातील स्तंभ (३) मधील “रु.३०,००,०००/-” 
या मजकुराऐवजी “रु.३,००,०००/-” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 


२. हे शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१११६१२०१४४१०२९ असा आहे. हे 
शासन शुद्धिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 
SWA P N | L DN CN = SWAPNIL O. cavcnnal C= 
IN, S = Maharashtra, O = VERNMENT 
GOPAL BOR Sts raae oO sieve cers 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, 
म.रा., मुंबई. 
प्रत- 


१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), म.रा., मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


8) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) प्रधान महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७ 


६) महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
७) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


८) कार्यालय अधीक्षक, पोळीस महासंचालक, म.रा., यांचे कार्यालय, मुंबई, 
९) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


